महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१८/प्र.क्र.११/२०१८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २१ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ aa fa. शासन आदेडा समक्रमांक दि. २८/०२/२०१८ 


आदेश 
श्री. अजिंक्य वसंत बगाडे, अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांची संदर्भाधिन 
आदेशान्वये उपनियंत्रक शिधावाटप (अंमलबजावणी), नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीची मुदत दि.१०/०८/२०२० रोजी 
संपुष्टात आली असून श्री. बगाडे, अवर सचिव यांना सदर पदावरुन दि.१०/०८/२०२० (म.नं.) पासून कार्यमुक्त 
केले आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री. अजिंक्य वसंत बगाडे, अवर सचिव यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत करण्यात येत 
आहेत. श्री.अजिंक्य वसंत बगाडे, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीवरुन प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभागात अवर सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. या आदेझानुसार श्री. 
अजिंक्य वसंत बगाडे, अवर सचिव यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 


३. श्री.बगाडे, अवर सचिव यांचा दिनांक ११/०८/२०२० (म.पू) ते आदेशाच्या दिनांका पर्यंतचा सक्‍तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर 
करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व 
शासन निर्णय वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतूदी नुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने 
करावी. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२६१५५२१७७२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Prashant Shridhar SI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=General 
ICode=400032, st=Mahi hte 


Prashant 


5.4.20=8808a7686c8d5 106a 1 fe553bcee5455c94da9b2df26765e2297b 


bf serialNumbe 104078fb06f008 1 dfbd03e54745e990386674b4 1 fOfcfes 
hridhar Shelar/; 2 
Date: 2020.10.26 15:56:30 +05'30' 


(प्र.श्री.शेलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
३ मा मुख्यमंत्री यांचे.प्रधान सचिव, 


शासन sear क्रमांकः प्रतिनि २०१८/प्र.क्र.११/२०१८/का.१४ 


४. अ-.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग / अन्न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग/ पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण विभाग / पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
७. श्री. अजिंक्य वसंत बगाडे, अवर सचिव 
८. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


